महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 


अडाण मध्यम प्रकल्प, 
ता.कारंजा, जि.वाशिम मुख्य 
कालवा व वितरण प्रणालीचे 
विशेष दुरूस्ती अंतर्गत प्रथम 
सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : प्रमाप्र-२०१९/ (प्र.क्र.३०२/२०१९)/ सिंव्य(कामे) 


मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : १० जानेवारी, २०२४ 


वाचा:- 


१. जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : प्रमाप्र -२०१९/(प्र.क्र.३०२/२०१९) / सिंव्य (कामे) 


दिनांक १५/१२/२०२३. 


शासन शुध्दीपत्रक 


संदर्भाधीन शासन निर्णयातील अडाण मध्यम प्रकल्प ता. कारंजा जि वाशिम या प्रकल्पाच्या 
प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता आदेशा मधील अट क्र १ पुढीलप्रमाणे आहे 

“दिनांक १८/९/२०१९ रोजीच्या मूळ प्रशासकीय मान्यतेच्या शासन निर्णयातील व दिनांक 
८/३/२०२३ रोजीच्या शासन पत्रान्वये अधिक्रमीत न झालेल्या अटी व दिनांक ८/०३/२०२३ 
रोजीच्या पत्रातील सर्व अटी लागू राहतील.तसेच SLTAC ने उपस्थित केलेल्या कामांच्या मुद्द्यांची 


पुर्तता करण्यात यावी." 
त्याऐवजी खालीलप्रमाणे वाचावे. 


“दि.१८/०९/२०१९ रोजीच्या मुळ प्रशासकीय मान्यतेच्या शासन निर्णयातील 
दि.०८/०३/२०२३ रोजीच्या शासन पत्रान्वये अधिक्रमीत न झालेल्या सर्व अटी लागू राहतील. तसेच 
दिनांक ०८/०३/२०२३ रोजीच्या शासन पत्रातील अट क्र. १ मध्ये नमूद दोन टप्प्या ऐवजी 
विषयांकित काम एका टप्प्यात पूर्ण करावे. तसेच SLTAC ने उपस्थित केलेल्या कामांच्या मुद्द्यांची 


पुर्तता करण्यात यावी. ” 


सदर शासन शुध्दीपत्रक www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्यांचा संगणक संकेतांक २०२४०११०१२५५२८७६२७ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NAMITA GAURAV BASER 


N A M | TA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 
2.5.4.20=8ee2809da7de03ff444cfa186d623a7 5facSdb94fb5c9de 
45f8a05b5f4b6fb7f, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
seriaINumber=69D010EE03D01B7C859C5458FEEAF66B1EAE16B 
C67F5CCB127AE66608DESFA48, cn=NAMITA GAURAV BASER 
Date: 2024.01.10 12:58:43 +05'30' 
(न. गौ. बसेर) 
शासनाच्या उपसचिव. 


प्रत:- 

मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

३) मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे प्रधान सचिव, 

४) मा. उपमुख्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव, 
५) मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 
६) मा.उपसभापती,विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 


4 
२ 


Se LEU DESC 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रमाप्र-२०१९/ (प्र.क्र.३०२/२०१९)/ सिंव्य(कामे) 


७) मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई 

८) मा.विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद ,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई 

९) अ.मु.स. (वित्त) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

१०) अ.मु.स. (नियोजन) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

११) अमुस (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

१२) सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
१३) सचिव (प्रकल्प समन्वय) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
१४) महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई, 

१५) महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,नागपूर, 

१६) कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर 

१७) मुख्य अभियंता ,जळसंपदा विभाग,अमरावती 

१८) आंतर वित्त सल्लागार व सहसचिव,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

१९) अधीक्षक अभियंता , यवतमाळ सिंचन मंडळ, यवतमाळ 

२०) कार्यकारी अभियंता, अरूणावती पाटबंधारे विभाग, दिग्रस. 

29) सिं.व्य. (कामे)कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


